शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.३४३/पापु.२२ 


महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा व मलनि:स्सारण योजनांना 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 

भडगांव नगर परिषद, जि. जळगांव 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.३४३/पापु.२२ 
गोकुळदास तेजपाल हॉस्पिटल संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि. २२.१०.२००८ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१२/प्र.क्र.५२६/पापु-२२, दि.०८.१०.२०१२ 

४) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, जळगांव यांचे पत्र क्र.११७६, 
दिनांक २६.११.२०१२. 

५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र.सुनिअ-२०१३/अनुदान/प्र.क्र.१२४/पापु-२२, दि.२१.०३.२०१३ 

६) मुख्याधिकारी, भडगांव नगर परिषद यांचे क्र.मनप/९६४/२०१७, दिनांक २९.०६.२०१७ चे पत्र. 

७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुलै, २०१९ 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय बांधकाम व घनकचरा 
व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व 
व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान राबविण्यात येत आहे. 
राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र 
सुजल व निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक ०८.१०.२०१२ अन्वये भडगांव शहर पाणी पुरवठा 
योजनेच्या एकूण रु.७६.७३ लक्ष किंमतीच्या सुधारणा कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस 
रु.६९.०५ लक्ष अनुदान अनुज्ञेय असुन भडगांव नगर परिषदेच्या स्वहिउड्याची रक्‍कम रु.७.६७ लक्ष आहे. कार्यकारी अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, जळगांव यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये भडगांव शहर पाणी 
पुरवठा योजनेच्या एकूण रु.७७६,७३,०००/- इतक्या किंमतीच्या सुधारणा कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 
भडगांव नगर परिषदेने स्वहिऱऱ्याची संपुर्ण रक्‍कम रु.७,६७,३००/- संबंधित बँक खात्यामध्ये जमा केली असुन शासन निर्णय, 
दि.२१.०३.२०१३ अन्वये रुपये ३४,५३,०००/- अनुदान भडगांव नगर परिषदेस वितरीत करण्यात आले आहे. मुख्याधिकारी, 
भडगांव नगरपरिषद यांनी रु.४१,२२,४३०/- रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केळे असून सदर योजनेंतर्गत उर्वरित अनुदान 
वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. मुख्याधिकारी, भडगांव नगरपरिषद यांनी सदर योजनेंतर्गत मंजूर सुधारणा कामे 
१००% पुर्ण झाली असल्याबाबतचा भौतिक प्रगती अहवाल सादर केला आहे. तसेच सदर योजनेचे महाराष्ट्र जीवन 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.३४३/पापु.२२ 


प्राधिकरणाने पडताळणी केलेल्या अहवालाची प्रत सादर केली आहे. मुख्याधिकारी, भडगांव नगर परिषद यांनी दिनांक 
२२.०३.२०१३ अन्वये संबंधित ठेकेदारास रु.६२,९२,०००/- चे कार्यादेश दिले आहेत. उप विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, एरंडोल यांनी सदर योजनेवर होणाऱ्या Wale Overall Excess/Saving Statement सादर केले असुन त्यामध्ये 
सदर योजनेवरील खर्चामध्ये रुपये ९,१०,५९२/- इतकी संभाव्य बचत होणार असल्याचे नमूद आहे. सदर बचतीची रक्‍कम 
योजनेच्या किंमतीमधून वजा केल्यास योजनेची सुधारीत किंमत रु.६७,६२,४०८/- इतकी येत आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस 
रु.६०,८६,१६७/- इतके शासन अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजनेस यापुर्वी रु.३४,५३,०००/- अनुदान वितरीत करण्यात आले 
असल्याने सदर योजनेस अनुज्ञेय रु.२६,३३,१६७/- इतके अनुदान भडगांव नगर परिषदेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील नागरी क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या ( स्थानिक संस्था ) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक 
अनुदान, या कार्यक्रमाखालील महाराष्ट्र सुजल व निर्मळ अभियान योजनांचे कार्यान्वयन पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था 
यांचेकडून करण्यात येते. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक ०८.१०.२०१२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या भडगांव शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित कामांकरिता अनुज्ञेय अनुदानापैकी उर्वरित अनुदान 
रु.२६,३३,१६७/- ( रुपये सव्वीस लाख तेहतीस हजार एकशे सदुसष्ट फक्त ) पुढील विवरणपत्रानुसार नागरी पाणी पुरवठा 
योजनांच्या कार्यान्वयनाकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १९२, 
नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) नागरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता-(०२) (०२) नगरपालिकांच्या/नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा व 
जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), २२१५१६४७ या कार्यक्रमाखाली 
मंजूर असलेल्या रु. २०,००,००,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानापैकी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी 
उपलब्ध असलेल्या रु. ८४,६७,१५०/- इतक्या अनुदानातून संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांना या शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. या वितरीत तरतुदींचे वाटप 
खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आले आहे. 


( रक्‍कम रुपयांत) 
शहराचे | योजनेची राज्य नागरी संस्थेने | नागरी संस्थेने | यापुर्वी वितरीत । आता वितरीत 
नांव । एकूण किंमत | शासनाकडून | निकषानुसार भरलेली रक्‍कम | करण्यात आलेले करावयाचे 

अनुज्ञेय अनुदान | भरावयाची अनुदान अनुदान 
(९०%) रक्‍कम (१०%) 
७. २ ३ 8 4 ६ 9 
भडगांव | ६७,६२,४०८ | ६०,८६,१६७ ६,७६,२४१ ६,७६,२४१ ३४,५३,००० २६,३३,१६७ 
एकुण रुपये | २६,३३,१६७ 


«७ सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. शासनाच्या निदेशानुसार सदर अनुदान नागरी संस्थांना 
वितरीत करण्यात यावे. 


«७ अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरीता वितरीत करण्यात आली आहे, त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरीताच दिनांक ३१ मार्च, 
२०२० पर्यंत खर्च करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.३४३/पापु.२२ 
«७ या वितरीत अनुदानातून होणा-या वाटपाची माहिती पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने शासनाला कळवावी. 


« सदर अनुदानातून पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने सदर योजनांकरिता केलेल्या खर्चाचे लेखे तपासणीचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर यांना किंवा खास अधिकार दिलेला या विभागातील अधिकारी यांना देण्यात 
येत आहेत. याबाबत संबंधित कागदपत्रे, महाळेखापाळ किंवा खास अधिकार दिलेला विभागातील अधिकारी यांनी 
मागणी केल्यास पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने महाळेखापालांना सादर करावेत. 


© मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार महालेखापालांच्या मागणीनुसार 
प्राधिकरणाचे लेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरीता पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने महाळेखापालांना सादर 
करावेत. 


«७ पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेला शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झाळेळी आहेत किंवा जी अनुदाने यापुढील 
कालावधीत प्राप्त होतील त्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी उपयोगिता 
प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या वितरीत अनुदानाच्या व खर्चाच्या कार्यक्रमनिहाय रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत 
कराव्यात. त्या उपयोगिता प्रमाणपत्रावर सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी, अशी 
प्रमाणपत्रे शासनाला स्विकारार्ह होतील. 


« सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात शासनाला सादर करावे तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या प्रती 
महालेखापालांनाही पाठवाव्यात. 


७ सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा आणि विहित अहवाल 
विहित दिनांकास, लेखा अधिकारी, पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे 
सादर करावा. 


«७ या शासन निर्णयान्वये संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना मुक्त करण्यात आळेला 
निधी संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत आहे. हा निधी उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री. आर.के.साकोरे, संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी 
मुंबई यांना तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. म.बा.हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना प्राधिकत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य 
संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेली रक्कम उपकोषागार कार्यालय, 
कोकणभवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयातून आहरित करुन सदर रक्‍कम ही एनईएफटी ( NEFT ) प्रणालीद्वारे पाणी व 
स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. 


३. या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १९२, 
नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) नागरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता-(०२) (०२) नगरपालिकांच्या/नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा व 
जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर ), २२१५१६४७ या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागवावा. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील परिच्छेद ६व ८ 
मधील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सदर नगरपरिषदेस अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.३४३/पापु.२२ 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.५ परिच्छेद 
क्र. २७ (2 अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१४२४०४८६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digi 
e e DN: c 
Sunil Jairam 2x: 
postalCode: shtra, 
2.5.4.20=3161b3502e4ffd3e9e87 10c0e5f0ec93dd3415d 
a86cd75a41 1ccc3e4b4b7d037, 


serialNumber=fabc7354592064ad03cc8773fdceeSb2a3 
U mM fa aa 06c86f9e7ab67547ff7a59add 1 14e3, cn=Sunil Jairam 

Tumram 

Date: 2019.09.18 15:06:05 +05'30' 


(सु.ज.तुमराम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


«७ मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

* मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी.जी.ओ. इमारत, न्यु मरीन लाईन्स, १०१, महर्षी 
कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, ( लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग कार्यालय, सिव्हील 
लाईन्स, वेस्टहायकोर्ट रोड, नागपूर- ४४० ००१. 

७ विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

«७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ प्रतीसह ) 

«७ आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सर पोचखानवाला रोड,वरळी, मुंबई-३०. 

«७ जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

७ नियंत्रक अधिकारी तथा सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ००१. 

«७ आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० 
६१४ (५ प्रतीसह ) 

«७ कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, जळगांव. 

७ जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 

© मुख्याधिकारी, भडगांव नगर परिषद, जि. जळगांव 

«७ उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई- Yoo ६१४. 

«७ वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© कक्ष अधिकारी/लेखाधिकारी, पापु.०४, पापु-०५, पापु.२०,पापु.२१, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती, पापु-२२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


